अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, जळगांव यांचे अधिपत्याखालील 
विभागातील नियत अस्थायी आस्थापना 
व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दिनांक ०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत 
मुदतवाढ मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक- मुवाढ-२०२१/प्र.क्र. १२०/२१/लाक्षेवि(आस्था), 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक - ०७/१०/२०२१. 


संदर्भ :- १. शासन निर्णय क्र.मुवाढ- २०२१/प्र.क्र.५५/२१/लाक्षेवि (आस्था), दि.१६ एप्रिळ, २०२१ 
२.वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१०/०८/२०२१ 
३. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव यांचे पत्र 
जा.क्र.कडा/आ-१/३००५/२०२१, दि. ०३/०९/२०२१. 
प्रस्तावना :- 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव यांचे 

अधिपत्याखालील कार्यालयातील नियत अस्थायी व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१/०३/२०२१ ते ३१/०८/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आळी 
होती. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव यांनी त्यांच्या 
दि.०३/०९/२०२१ च्या पत्रान्वये त्यांचे अधिपत्याखाळील कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ११७९ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १३९ पदांना दि. ०१/०९/२०२१ 
ते २८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे. 

वित्त विभागाने संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 
करण्यात आलेल्या परंतू ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तिवात 
असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०९/२०२१ ते दिनांक २८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे संदर्भ क्र. ३ येथील प्रस्तावास अनुसरुन अधीक्षक 
अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव यांचे अधिपत्याखालील कार्यालयातील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ११७९ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १३९ पदांना 
दि. ०१/०९/२०२१ ते २८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय :- 
जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहिती विचारात घेऊन खालील 
तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२१/प्र.क्र. १२०/२१)/लाक्षेवि(आस्था) 


यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील कार्यालयनिहाय नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ११७९ 
पदांना व रूपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील १३८ पदांना दि. ०१/०९/२०२१ ते दि. २८/०२/२०२२ 
पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र कार्यालयाचे नावा  । नियत रुपांतरित लेखाशिर्ष 
अस्थायी अस्थायी 
आस्थापने =| आस्थापने 
वरील पदे | वरील पदे 
शं ? 2 8 
अधीक्षक अभियंता व ११७९ १३९ । मागणी क्रमांक-आय-३ 


१) २७०५-लाभक्षेत्र विकास, 
८०-सर्वसाधारण 

(४३०) लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण,जळगाव 
(00)(02) प्रशासकांची आस्थापना 
(अनिवार्य) (२७०५ ३६६७) 


प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, जळगांव 


२) २७०१- मोठे व मध्यम पाटबंधारे, 

८० सर्वसाधारण 

००१ संचालन व प्रशासन 

(०४) परिरक्षण व प्रशासन 

(०४) (१०) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
(अनिवार्य)(२७०१९९६९) 


१. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव अंतर्गत कार्यालयातील 
पाटबंधारे विभागातील आकृतीबंधानुसार नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ११७९ पदे ६ महिन्यापेक्षा 
जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नाही, तसेच ती पदे सुधारीत आकृतीबंधानुसार मंजुर झालेल्या ४५२९७ 
पदांच्या मर्यादेत व रुपांतरीत आस्थापनेवरील १३९ या कार्यरत पदांना त्या पदावर संबंधित कर्मचारी 
कार्यरत असेपर्यंत किंवा दि. २८/०२/२०२२ यापैकी जे अगोदर घडेल तो पर्यंत, या अटींच्या अधीन 
राहुन दि. ०१/०९/२०२१ ते दि. २८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास याद्वारे शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
२. उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत राहतील. 
३. जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या / पदामधीळ घट 
/ पदामधील वाढ / सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / अचूक आहे असे गृहित धरून व याबाबतची संपूर्ण 
जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाची असल्याचे गृहीत धरुन पदांना मूदतवाढ देण्यात येत आहे. 
४. यासर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विहित वेळेत 
सादर करण्यात यावा. 


पृष्ठ १८ पैकी २ 


जळगाव 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२१/प्र.क्र. १२०/२१)/लाक्षेवि(आस्था) 


५. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव प्राधिकरणातर्गत 
व विभागीय कार्यालयातर्गत रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनावरील काही पदे HRMS 
प्रणालीमध्ये भरण्यात आलेली नाहीत. सदरची पदे HRMS प्रणालीमध्ये भरण्याची 
कार्यवाही तात्काळ करण्यात यावी व उक्त अनुपालन अहवाल शासनास त्वरीत सादर 
करण्याच्या अटीच्या अधीन राहुन नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ११७९ पदांना 
व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १३९ पदांना दि.०१.०९.२०२१ ते दि. २८.०२.२०२२ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे 
हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/ 
१६/आ.पु.क. दि.१०/०८/२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 

वापर करुन करण्यात येत आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 

संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११००७१७३६२५९४२७ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Vaijnath 
Manmathappa Chille 


I} 
F harashtra, O = rn 
Maharashtra, OU = Water Resources 
Departm 


ent 
Date: 2021.10.07 17:38:48 +05'30' 


(वैजनाथ Face ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र :परिशिष्ट “अ “ व विवरणपत्र १ ते ७ 


प्रति, 
१.महालेखपाल (१)(२), (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
२.महालेखापाल (9)(2), (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
३.अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव. 


Digitally signed by Vaijnath Manmathappa 
Chille 


DN: CN = Vaijnath Manmathappa Chille, C = 
IN, S = Mal iment of 


त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी 
यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी 
यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 
त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलल्या 
शासन निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी 
आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 
४.कार्यकारी अभियंता, गिरणा पाटबंधारे विभाग, जळगांव, 
५.जिल्हा कोषागार कार्यालय, जळगांव, 
६.वित्त विभाग(व्यय-१२, वित्तीय सुधारणा-१)/विनियम, मंत्रालय, मुंबई-४००३२, 
७.कार्यासन अधिकारी, आ(प्रशि/अर्थ-१, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८.निवड नस्ती/लाक्षेवि(आस्था). 


पृष्ठ १८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२१/प्र.क्र. १२०/२१)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२१/(प्र.क्र.१२०/२१)/लाक्षेवि(आस्था), दि. ०७.१०.२०२१ चे सहपत्र 


परिशिष्ट “ap 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव व प्रधिकरणातर्गत ३ विभागीय कार्यालयातील 
नियत व रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


दि. १.०९.२०२१ ते २८.०२.२०२२ साठी मुदतवाढ 


कार्यालयाचे यत अस्थायं पां प्थाय ee ee eee 
- aa आस्थापनेवरील । आस्थापनेवरील मुदतवाढ | TST लखाशाष ब उपलखा ₹ 
मुदतवाढ मंजूर पदांची मंजूर पदांची संख्या 
संख्या 
g र 1 है | x ध्‌ 
१ | लाभक्षेत्र विकास १७ क्या 
प्राधिकरण U 
so (सोबत विवरणपत्र-१) 
जळगांव 
२ | गिरणा पाटबंधारे २९४ ९ मागणी क्रमांक-आय-३ 
विभाग 
विभा ह (सोबत विवरणपत्र-२) (सोबत विबरणपत्र- ५) |९१) २७०५-लाभक्षेत्र विकास, (४३०) 
जळगाव अधिक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र 
विकास प्राधिकरण,जळगाव, (००)(०२) 
3. | जळगांव 292 YE प्रशासक आस्थापना (अनिवार्य) 
पाटबंधारे (२७०५ ३६६७) 
aes (सोबत विवरणपत्र -3) (सोबत विवरणपत्र-६) 
| २) २७०१-मोठे ब मध्यम पाटबंधारे, 
(०४)(१०) अधीक्षक अभियंता व 
प्रशासक, लाभक्षेत्र बिकास प्राधिकरण, 
०४ | asada neo To) जळगाव (अनिवार्य) (२७०१९९६९) 
विभाग, धुळे 
विभाग, धुळे (सोबत विवरणपत्र-४) (सोबत विवरणपत्र-७) 
एकूण ११७९ १३९ 


Vv | * n t h pulely ees by bey Nac ears 
: CN = Vaijnath Manm pa Chille, C = IN, 
a J a S = Maharashtra, O = 90 iment of 
Cc i Mahi htra, OU = Water Re 
Manmathappa Chille ५४५५१ ae roses 
ळे 


Date: 2021.10.07 17:39:02 +05'30' 


(वैजनाथ चिल्ले) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२१/प्र.क्र. १२०/२१)/लाक्षेवि(आस्था) 


विवरणपत्र-०१ 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२१/प्र.क्र.१२०/२१/लाक्षेवि (आस्था) दि. ०७/१०/२०२१ रोजीचे सहपत्र. 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दिनांक-०१/०९/२०२१ ते दिनांक २८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगाव कार्यालय 


अ.क्र. पदाचे नाव अस्थायी पदे 
शि अधिक्षक अभियंता व प्रशासक = 
२ | सहाय्यक अउपविभागीय/.अ. अभियंता २ 
३ | तहसिलदार विडा 
४ | लेखाधिकारी ओिशिक 
५ | अधिक्षक ae 
६ | प्रथम लिपीक ae 
७ | सहाय्यक आरेखक a 
८ | लघुलेखक उच्चश्रेणी ॥ 4 
९ । प्रमुख दप्तर कारकुन शिण 
शि ० | वरिष्ठ लिपीक en 
११ | कनिष्ठ लिपीक ३ 
१२ | टंकलेखक २ 
१३ | संगणक कार्यक्रम चालक विंग 
१४ | नाईक शिंग 
एकुण * 


Digitally signed by Vaijnath Manmathappa Chile 
DN: CN = Vaiinath Manmathappa Chille, C = IN, 
Government of 


Vaijnath BN 
Manmathappa Chille $2; 


yal nt 
Date: 2021.10.07 17:39:14 +05'30' 


(वैजनाथ Faces ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


ira, O = 
OU = Water Resources 


पृष्ठ १८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२१/प्र.क्र. १२०/२१)/लाक्षेवि(आस्था) 


विवरणपत्र-०२ 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२१/प्र.क्र.१२०/२१/लाक्षेवि (आस्था) ,दि. ०७/१०/२०२१ रोजीचे सहपत्र. 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दिनांक ०१/०९/२०२१ ते दिनांक २८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
गिरणा पाटबंधारे विभाग, जळगांव कार्यालय 


अ.क्र. | पदाचे नाव अस्थायी पदे 

शि सहा.अभि. श्रेणी (१)/उप वि.अधि/.अभि २ 

२ | क. अ.शा/. अश्रेणी.अ.स/. (२) जार 

३ | टंकलेखक द्‌ 

४ | वाहन चालक & 

4G | स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक १९ 

६ | कनिष्ठ दप्तर कारकुन 34 

७ | कालवा निरीक्षक १२० 

८ | मोजणीदार 4Q 

९ । संदेडाक ११ 

शि ० | शिपाई १३ 

शि १ | कालवा चौकीदा २७ 

१२ | कालवा टपाली 3 

एकुण २९४ 
Vainath = apes 
Manmathappa 1 ora uel 
Chille Dele 2o1 10.07 17:20:28 40540 
(वैजनाथ चिल्ले) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२१/प्र.क्र. १२०/२१)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२१ / प्र.क्र.१२०/२१/ लाक्षेवि (आस्था) ,दि. ०७/१०/२०२१ रोजीचे सहपत्र. 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दिनांक ०१/०९/२०२१ ते दिनांक २८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 


जळगांव पाटबंधारे विभाग, जळगांव कार्यालय 


अ.क्र. | पदाचे नाव अस्थायी पदे 
| कार्यकारी अभियंता काका 
२ | सहा.अभि. श्रेणी (१/उप वि.अधि/.अभि. ७ 
३ | क. अ.शा/. अश्रेणी.अ.स/. (२) २३ 
४ | प्रथम लिपीक ae 
५ | विभागीय लेखापाल 11 १ | 
६ | आरेखक 1१ | 
७ | सहाय्यक आरेखक (1 
८ | भांडारपाल Lo 
९ | सहाय्यक भांडारपाल शिका 
षि ० | वरिष्ठ लिपीक शिकाच्या १ 
ee १ | कनिष्ठ लिपीक १६ 
१२ | टंकलेखक ९ 
१३ | अनुरेखक ६ 
१४ । वाहन चालक ७ 
१५ | स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक १५ 
१६ | वरिष्ठ दप्तर कारकुन शिक्का 
१७ | कनिष्ठ दप्तर कारकुन २५ 
१८ । कालवा निरीक्षक ५६ 
१९ | मोजणीदार २८ 


पृष्ठ १८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२१/प्र.क्र. १२०/२१)/लाक्षेवि(आस्था) 


20 | संदेडाक 9 
२१ (| नाईक शिखा 
२२ | शिपाई २४ 
२३ | चौकीदार 9 
२४ | कालवा चौकीदार २१ 
२५ | कालवा टपाली ७ 
एकुण २७८ 
Va | n ath Manmattapoa Cle a Chille. 
Manmathappa 9000000000 
Chille aber nein 
(वैजनाथ Fare) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १८ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२१/प्र.क्र. १२०/२१)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२१/प्र.क्र.१२०/२१/लाक्षेवि (आस्था ), दि.०७/१०/२०२१ रोजीचे सहपत्र. 


धुळे पाटबंधारे विभाग, धुळे कार्यालय 


दिनांक ०१/०९/२०२१ ते दिनांक २८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 


अ.क्र. | पदाचे नाव अस्थायी पदे 
द्वि कार्यकारी अभियंता |_______,| 
२ | सहा.अभि. श्रेणी (१/उप वि.अधि/.अभि ९ 
३ | @. अ.शा/. अश्रेणी.अ.स/. (२) ३८ 
४ | प्रथम लिपीक a 
५ | विभागीय लेखापाल 1 | 
६ । आरेखक lL 
७ | सहाय्यक आरेखक शिकळिंशअंगगं 
८ | भांडारपाल 11 2] 
९ | सहाय्यक भांडारपाल oF 
he o | वरिष्ठ लिपीक १३ 
| १ | कनिष्ठ लिपीक १९ 
१२ | टंकलेखक १२ 
१३ | अनुरेखक é 
१४ | वाहन चालक ९ 
१५ | स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक २८ 
१६ | वरिष्ठ दप्तर कारकुन a a 
१७ | कनिष्ठ दप्तर कारकुन 44 


पृष्ठ १८ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२१/प्र.क्र. १२०/२१)/लाक्षेवि(आस्था) 


१८ | कालवा निरीक्षक = 
१९ | मोजणीदार x 
२० | संदेशक र 
२१ | नाईक र 
२२ | शिपाई = 
23 | चौकीदार ; 
२४ | कालवा चौकीदार = 
२५ | कालवा टपाली = 
= ५९० 
Vaijnath eu” signed by Vaiinath M 
Manmathappa Chille ™; 


ara: = 
Departm 
Date: 2021.10.07 17:39:54 --05'30' 


(वैजनाथ Face) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १८ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२१/प्र.क्र. १२०/२१)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२१/प्र.क्र.१२०/२१/लाक्षेवि (आस्था), दि. ०७/१०/२०२१ रोजीचे सहपत्र. 


रुपांतरीत अस्थाई आस्थापनेवरील पदांना दि. ०१/०९/२०२१ ते दि. २८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 


अधिक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण जळगांव 
कार्यालयाचे नाव:- कार्यकारी अभियंता, गिरणा पाटबंधारे विभाग, जळगांव 


अ.क्र कर्मचा-याचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 

शि २ ३ | &.. 

ft ae . | प्रभाकर बाबुराव भाबड मजुर ३१/०५/२०२३ 
२. । भटु किसन चौधरी मजुर ३०/०९/२०२१ 
३. | राजेंद्र मोहनसिंग महाले मजुर ३१/१०/२०२३ 
४. | रंगराव धुडकू पाटील चौकीदार ३१/०५/२०२४ 
५. | श्रीमती शोभा विलास पाटील कारकुन ३१/०८/२०२४ 
६. | विजय महारु चौधरी मुकादम ३१/०६/२०२३ 
७. | मोहंम्मद युसुफ बागवान चौकिदार ३१/०१/२०२५ 
८. । शांताराम सुकदेव महाजन मजुर ३१/०५/२०२४ 
९. | रोहीदास दौलत पाटील मजुर ३१/०५/२०२३ 
हिन ०.। मजीदखो रशीदखॉ पठाण मजुर ३०/०६/२०२२ 
डि १. | नारायण रामा भोई मजुर २८/०२/२०२४ 
१२. | दिनकर सांडु पाटील चौकिदार ३१/०५/२०२६ 
१३. | आत्माराम गबा पाटील मजुर ३०/११/२०२२ 
१४. | विरभान ओंकार पाटील मजुर ३१/०५/२०२४ 
१५. | दिलीप सुपडू पगार मजुर ३१/०५/२०२२ 
१६. | बापु मोतीराम अलवणे मजुर ३१/०५/२०२३ 
१७. | लक्ष्मण उत्तम पाटील मजुर ३१/०५/२०२४ 


पृष्ठ १८ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२१/प्र.क्र. १२०/२१)/लाक्षेवि(आस्था) 


9¢.| जगन कचरु सांगळे मजुर ३०/०६/२०२२ 
१९. | भाउुसाहेब विठठल पाटील मजुर ३१/०५/२०२४ 
२०. | धनंजय भिमराव निकम मजुर ३०/०६/२०२६ 
२१. | राजेद्र निंबा वाघ मुकादम ३१/०५/२०२२ 
२२. | माधव नाटु चौधरी मजुर ३१/०३/२०२३ 
२३. | भिमराव त्र्यंबक निकाळे चौकिदार ३१/१०/२०२२ 
२४. | नारायण केशव पवार मजुर ३१/०५/२०२४ 
२५. | कैलास लाला पाटील मजुर ३०/०६/२०२२ 
२६. | रमेश दगा पाटील मजुर ३१/१२/२०२१ 
२७. | तुकाराम पिरा पाटील मजुर ३१/०१/२०२५ 
२८. | राजेंद्र शंकर पाटील मजुर ३०/०६/२०२५ 
२९. | राजेद्र अर्जुन पाटील मजुर ३१/०५/२०२९ 
३०. | राजेद्र शामसिंग संर्यवंशी मजुर ३१/०५/२०२८ 
३१. | परमेश्वर विष्णु पाटील चौकिदार ३१/१२/२०२१ 
३२. | सिताराम दामु थोरे चौकिदार ३१/०५/२०२७ 
३३. | विठठल रुपजी पवार मजुर ३१/०५/२०२३ 
३४. | सजन पुंडलीक अहिरे मजुर ३१/०५/२०२३ 
३५. | गुलाब रावण वाघ मजुर ३१/०५/२०२२ 
३६. | रमेश शालीग्राम पाटील मजुर ३०/०५/२०२७ 
30.| अनिल भास्कर शिपी बि.यंत्रचालळक ३०/०८/२०२७ 
३८. | कैलास alg Age बि.यंत्रचालक ३१/०३/२०२८ 
३९. संजय सुखबीर वाल्मीकी जनरेटर ऑपरेटर ३१/१२/२०२४ 


पृष्ठ १८ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२१/प्र.क्र. १२०/२१)/लाक्षेवि(आस्था) 


४०. | सुरेश हरचंद पाटील मजुर ३१/०३/२०२३ 
४१. | हिरामन रतन चौधरी मजुर ३१/०५/२०२२ 
४२. | नगराज त्रंबक पाटील चौकिदार ३०/०९/२०२२ 
४३. | रविंद्र रंगराव पाटील मजुर ३१/०१/२०२९ 
४४. | प्रभाकर दिनकर पाटील मजुर ३१/०१/२०२५ 
४५. | राजेंद्र हरी पाटील मजुर ३०/११/२०२६ 
४६. | छोटु देवराम चौधरी चौकिदार ३१/०३/२०२७ 
४७. | दिलीप सिताराम पाटील मुकादम 39/09/2023 
४८. | श्री.दत्तु भिका पाटील मजुर ३१/०१/२०२६ 
४९. | शोख हमीद पीरमोहम्मद बागवान मजुर ३१/०५/२०२३ 
एकुण ४९ 

V a | n at h 0001710: रता ती 

Manmathappa / ६५५५८१५ शणद 0- 

Chille Date 20811007 पळ 

( वैजनाथ चिल्ले ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १८ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२१/प्र.क्र. १२०/२१)/लाक्षेवि(आस्था) 


विवरणपत्र-०६ 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२१/प्र.क्र.१२०/२१/लाक्षेवि (आस्था), दि. ०७/१०/२०२१ रोजीचे सहपत्र. 
अधिक्षक अभियंता व प्रशासक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण जळगांव 

कार्यालयाचे नाव:- कार्यकारी अभियंता,जळगांव पाटबंधारे विभाग,जळगांव 
रुपांतरीत अस्थाई आस्थापनेवरील पदांना दि. ०१/०९/२०२१ ते दि २८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 


अ.क्र. कर्मचा-याचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 
ea 2 3 L =e 
ss . | विजय साहेबराव देशमुख चौकीदार ३०/०६/२०२२ 
२. | मधुकर लक्ष्मण अत्तरदे मजूर ३१/०५/२०२३ 
३. | मोठाभाऊ विठ्ठल कदम मजूर ३१/०५/२०२२ 
४. | अरुण गंभीर पाटील मजूर ३०/०९/२०२२ 
५. | यूवराज दंगल पाटील मजूर ३१/०३/२०२२ 
६. | पंडीत शामराव अजलसोंडे मजूर ३१/०१/२०२२ 
७. | देविदास सुका पाटील मजूर ३१/०५/२०२४ 
८. | मधुकर परशुराम पाटील मजूर ३१/१२/२०२४ 
९. युनुस खां मानखां तडवी मजूर ३०/०६/२०२८ 
चिं ०. रविंद्र जगन्नाथ पाटील मजूर ३१/०३/२०२४ 
शं १. करनसिंग माधव पवार मजूर ३१/०५/२०२३ 
१२. उत्तम झिपरु सोनवणे मजूर ३१/०५/२०२४ 
१३. नवलसिग प्रताप पवार मजूर ३१/०५/२०२२ 
१४. सूलतान रमजान तडवी मजूर ३१/०५/२०२३ 
१५. घेवर गिरधर पाटील मजूर ३१/०५/२०२५ 
१६. सुकलाल हरसिग महाले मजूर ३०/०९/२०२३ 


पृष्ठ १८ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२१/प्र.क्र. १२०/२१)/लाक्षेवि(आस्था) 


१७. राजेंद्र जयराम वाघ मजूर ३०/०९/२०२३ 
१८. सतीष नारायण पाटील alpen 39/04/2022 
१९. प्रभाकर तुकाराम काळे alpen 30/08/2024 
२०. दिलीप मदन धोबी alpen 39/04/2023 
२१. राजीव उमराव महाजन मजूर ३१/०५/२०२५ 
२२. भाईदास केशव पाटील मजूर ३१/०५/२०२४ 
२३. बाळू बंडू न्हावी मजूर ३१/१०/२०२४ 
२४. दिलीप भास्कर पाटील मजूर २८/०२/२०२२ 
२५. वसंत अमृत पाटील मजुर ३१/०५/२०२३ 
२६. राजेंद्र गोविदा पाटील मजुर ३०/११/२०२५ 
२७. सुरेश राजाराम पाटील मजुर २८/०२/२०२७ 
२८. जगतराव हिंमतराव निकुंभ मजुर ३१/०३/२०२२ 
२९. नाना जयराम पाटील चौकीदार ३१/०५/२०२३ 
३०. पांडुरंग दगा पाटील मजुर ३१/०१/२०२५ 
३१. गप्फार जुम्मा पिंजारी मजुर ३१/०१/२०२४ 
३२. आधार पुंडलीक पाटील मजुर ३१/०५/२०२४ 
३३. संभाजी रावण पाटील मजुर ३१/०५/२०२७ 
३४. प्रकाश सुका इंगळे मजुर ३०/०६/२०२६ 
३५. शालीक किसन सोनवणे मजुर ३१/०५/२०२४ 
३६. भुरा मोतिलाल पारधी मजुर ३१/०५/२०२५ 
३७. सुरेश पंडीत सनेर मजुर ३०/११/२०२१ 
३८. मनोहर दामू पाटील चौकोदार ३१/०५/२०२३ 


पृष्ठ १८ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२१/प्र.क्र. १२०/२१)/लाक्षेवि(आस्था) 


Manmathappa Chille NS 


३९. गोपाळ चितामण पाटील मजूर ३१/०५/२०२६ 
४०. श्री.गौतम आनंदा गायकवाड | बिनतारी यंत्रचालक २८/०२/२०२३ 
४१. अरमान मुस्तफा तडवी मजूर ३१/०५/२०२२ 
४२. विठठल भगवान पाटील मजूर 39/03/2023 
४३. रमेश गोविदा पाटील मजूर ३१/१२/२०२३ 
४४. शिवदास धनराज महाजन मजूर ३१/०५/२०२५ 
४५. प्रभाकर पांडूरंग चौधरी चौकोदार ३१/०५/२०२३ 
४६. कांतीलाल अधिकराव पाटील कारकून ३१/०१/२०२२ 
एकुण ४६ 
वीला Dey Sort yeah aaa 


CN = Vaijnath Manmi Chille, C = 
Maharashtra, O = 


arashtra, OU = Water Resources 


Department 
Date: 2021.10.07 17:40:22 +05'30' 


(वैजनाथ Faces) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १८ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२१/प्र.क्र. १२०/२१)/लाक्षेवि(आस्था) 


विवरणपत्र-०७ 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२१/प्र.क्र.१२०/२१/लाक्षेवि (आस्था) दि. ०७/१०/२०२१ रोजीचे सहपत्र. 
अधिक्षक अभियंता व प्रशासक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण जळगांव 


कार्यालयाचे नावः- धुळे पाटबंधारे विभाग, धुळे 
रूपातंरीत अस्थाई आस्थावरील पदांना दि.०१.०९.२०२१ ते २८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 


अ. क्र. कर्मचाऱ्यांचे नाव पदनाम सेवा निवृत्तीचा दिनांक 
शिक २ ३ a _|| 
Ete . | मनोहर विष्णुमहाजन वाहन चाळक ३१.५.२०२२ 
२. | अंबालाल मककन पाटील मोजणीदार ३१.३.२०२५ 
३. | विश्वास भास्कर पाटील मुकादम ३१.५.२०२५ 
४. । किशोर भगवान पाटील स्वच्छक ३१.८.२०२३ 
५. | रमेश रामचंद्र जाधव चौकीदार ३१.५.२०२४ 
६. | विजय शिवदास पाटील मजुर ३१.१०.२०२२ 
७. । दिलीप विश्राम सोनवणे मजुर ३१.५.२०२५ 
८. । रविंद्र आत्माराम पाटील मजूर ३१.१२.२०२४ 
९. | अल्लाउद्दीन कुतुबुद्दाीन मन्यार मजुर ३१.५.२०२४ 
| 90. | ०. | अशोक रामदास सपकाळे मजूर ३१.५.२०२३ 
| 99. | १. | रज्जक हमीद मन्यार मजूर ३१.५.२०२६ 
१२. | सुभाष गजमळ पाटील मजुर ३१.५.२०२३ 
१३. | संजय दिंगबर ब्राम्हणकर मजुर ३१.५.२०२७ 
१४. | एकनाथ रामचंद्र निकम मजुर ३१.५.२०२८ 
१५. | शिवाजी पतींग पाटील मजुर ३१.५.२०२४ 
१६. | रामदास हिलाल वाघ. मजुर ३१.५.२०२५ 
१७. | महेश अर्जुन गावीत मजुर ३१.३.२०२४ 
१८. | रतन बाजीराव पाटील मजुर ३१.५.२०२४ 
१९. | छगन तुळशिराम भोये मजुर ३१.५.२०२२ 
२०. | मगन पंडीत भोये मजुर ३१.३.२०२३ 
२१. | राजेंद्र वामन पाटील मजुर ३१.३.२०२२ 
२२. | HASH भिमाजी गवळी मजुर २८.२.२०२३ 
| २३. जोतीलालकाशाभिल | मजुर | ३१७२०२३ | . | जोतीलाल काशा भिल मजुर ३१.५.२०२३ 
२४. | जगन विठ्ठल न्हावी मजुर ३०.६.२०२५ 


पृष्ठ १८ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२१/प्र.क्र. १२०/२१)/लाक्षेवि(आस्था) 


२५. | विलास बाबुराव जाधव मजुर ३०.६.२०२९ 
२६. | दिवानजी फुलजी गावीत मजुर ३१.५.२०२४ 
२७. | भरत आबल्या भिल मजुर ३१.५.२०२७ 
२८. | राजेंद्र शांतु जाधव मजुर २८.२.२०२२ 
२९. | गिरधर वाल्मीक सुर्यवंशी मजुर ३१.१२.२०२६ 
३०. | रमेश गुलाब पाटील मजुर ३१.१.२०२२ 
३१. | बापु दयाराम माळी मजुर ३१.५.२०२८ 
३२. | संजय TART पाटील मजुर ३१.५.२०२४ 
३३. | छोटुलाल बुला पाटील मजुर ३१.५.२०२५ 
३४. | भाईदास फिरंग्या पावरा मजुर ३१.३.२०२६ 
३५. | गुलाब फिरंग्या पावरा मजुर ३१.५.२०२७ 
३६. | भगवान सखाराम शिरसाठ मजूर ३१.८.२०२३ 
३७. | भिला लाला सुर्यवंशी मजूर ३१.५.२०२६ 
३८. | निंबा पुंडलीक पाटील मजूर ३०.६.२०२३ 
३९. | भालचंद्र भिला सोनवणे मजूर ३१.५.२०२४ 
Yo. | प्रकाड रघुनाथ पवार मजुर ३०.४.२०२३ 
४१. | भगवान दयाराम सोनवणे मजुर ३०.४.२०२३ 
४२. | सुभाष रामकृष्ण कोष्टी मजुर ३१.१२.२०२१ 
४३. | हरी भिका मोरे चौकीदार ३१.१२.२०२६ 
४४. मोट्या तात्या ठाकरे मजुर ३१.०५.२०२४ 
एकूण ४४ पदे 
श्या oe 
Manmathappa Government of Maharashtra, OU = Water 
Chille Ban Sor en sos 
( वैजनाथ चिल्ले ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १८ पैकी १८ 


